राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती 
(SLSCC) व प्रकल्प संनियंत्रण समिती 
(PMC) गठीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४ / रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १६ जानेवारी, २०२४. 


१. शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४ / 
रेशीम कक्ष, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२२. 

२. शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.एनपीएस-१२२२/ 
प्र.क्र.२४/ रेशीम कक्ष, दि.२२ ऑगस्ट, २०२३. 

३. उपसचिव (तांत्रिक) केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु यांचे पत्र क्र.नं.सीएसबी-६६(११) / 
SLSCC/2022-23/ Maharashtra/TS, दि.०६ सप्टेंबर,२०२३ 


शासन परिपत्रक :- 
केद्रीय रेशीम मंडळाने राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या विकासाकरिता सिल्क समग्र-२ योजना 


राबविण्यासाठी संदर्भाधिन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रक दि.२२ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये 
“राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती (SLscc)” व “प्रकल्प संनियंत्रण समिती ( pac)” गठीत 
करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये संदर्भाधीन क्र.२ येथीळ शासन परिपत्रक दि.२२ ऑगस्ट, 
२०२३ रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये अंशात: बदल करण्यात आले आहेत. 

२. तथापि, केंद्रीय रेशीम मंडळाच्या संदर्भाधीन दि.०६ सप्टेंबर, २०२३ रोजीच्या विनंतीनुसार 
शासन परिपत्रक, दि.२२ ऑगस्ट, 2023 रोजीचे शुध्दीपत्रक रद्द करण्यात येत आहे. 

३. सबब, शासन परिपत्रक, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
“राज्यस्तरीय रेशीम समन्वय समिती (SLscc)” व “प्रकल्प संनियंत्रण समिती uc)” समितीची 
रचना व कार्यपध्दती जशास तशी लागू राहील. 

४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥0च१५॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०११६११४६४०८४०२ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAI 


R 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=189da489d797e 1 e6a67b7d97496ef70683916299eab5 1c867c5a131 


47d142a80, postalCode=400032, st: 


si 
rialNumber=CC5 1883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1 5CCSBFBE554420E4 
D68E5F4B112388A, SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
D र 


ite: 2024.01.16 11:45:29 --05'30' 


(श्रध्दा कोचरेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


BRA परिपत्रक क्रमांकः एनपीएस-१२२२/ प्र.क्र.२४/ रेशीम कक्ष 


३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई. 
) 
) 
) 


७ महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर. 
८) संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
९) सह सचिव (रेशीम), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु. 
११) संचालक, केंद्रीय रेशीम तांत्रिक संशोधन संस्था (0911), बंगळूरु. 
१२) संचालक, केंद्रीय रेशीम संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (05151), श्रीरामपूरा, म्हैसूर (कर्नाटक). 
१३) संचालक, मूलभूत टसर रेशीम कीट बीज संगठण (BTSSO), केंद्रीय रेशीम मंडळ, बिलासपूर 
(छत्तीसगड). 

१४ संचालक, केंद्रीय टसर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (७151), रांची (झारखंड). 
१५) नोडल अधिकारी, महाराष्ट्र, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू 
१६) शास्त्रज्ञ-डी, 5150, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरू. 
१७) शास््रज्ञ-डी, STSC, केंद्रीय रेशीम मंडळ, धारवाड (कर्नाटक). 
१८) शास्त्रज्ञ-डी, रिजनल टसर रिसर्च स्टेशन (RTRS), केंद्रीय रेशीम मंडळ, भंडारा. 
१९) शास्त्रज्ञ-डी, सिल्क समग्र योजना विभाग, केंद्रीय रेशीम मंडळ, बंगळूरु. 
२०) उपसचिव (तांत्रिक) प्रादेशिक कार्यालय, केंद्रीय रेशीम मंडळ, हैद्राबाद. 
२१) उपसंचालक,रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
२२) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 
२३) लेखाधिकारी, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
२४) सहायक संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


२५) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, पुणे/अमरावती/नागपूर. 

२६) सर्व जिल्हा रेशीम कार्यालये. 

२७ मे. दिशा सिल्क, जालना. 

२८) मे. भंडारा सिल्क उद्योग, भंडारा. 

२९) श्री. सुनील गावडे, मु.पो. मानिकवाडा ता.नेर जि. यवतमाळ. 

30) श्री. निखिल चौधरी, मु.पो.साखरवाडी ता. फलटण जि.सातारा. 

39) श्री. मंगेश जगन्नाथ कडवकर, मु.पो.तेरखेडा A. जि.उस्मानाबाद. 

३२) श्री. विलास मारुती मेश्राम, मु.पो.सुर्याडोंगरी ता.आरमोरी जि.गडचिरोली. 

33) डॉ.ए.डी.जाधव, माजी समन्वयक, सेंटर फॉर एक्सलन्स अँन्ड SARI सेंटर इन 
सेरीकल्वर, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

३४) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


